शिकाऊ/पक्की अनुज्ञप्ती प्रकल्पाअंतर्गत 9.4% 
सेवाकर आणि ०.५% कृषि कल्याण उपकर (Krishi 
Kalyan (855) आकारणी करण्यास मान्यता 
देण्याबाबत 


महाराष्ट्र शासन 
गृह (परिवहन) विभाग 
शासन निर्णय क्र. एमव्हीडी-०९१३/प्र.क्र.३२२/परि-४ 
मादाम कामा मार्ग, हुतात्मा राजगुरु चौक, 
QU मजला, मंत्रालय, मुंबई - Yoo 032 
दिनांक : - ३१ मे,२०१६ 


वाचा : १) शासन निर्णय क्रमांक एमव्हीडी-०९१३/प्र.क्र.३२२/परि-४, दिनांक १७/११/२०१५ 
२) केंद्रशासन अधिसूचना क्र. ३३४/८/२०१६-॥३), दि.२९.०२.२०१६. 
३) परिवहन आयुक्त, मुंबई यांचे पत्र क्र. पआका/कार्या.११/संगणक/वाहन /सर्व्हिस टॅक्स- 
२०१६-१७/जा.क्र.८८९७, दिनांक २४.०५.२०१६ चे पत्र. 
शासन निर्णय : 
केंद्रशासनाने दिनांक २९.०२.२०१६ च्या अधिसूचनेनुसार दि. ०१.०६.२०१६ पासून Finance Act 
२०१६ च्या Central Government Finance Bill, २०१६ in the Lok Sabha Chapter Vi/Clause १५८ 
मध्ये सुधारणा करुन १४ % सेवाकर आणि 0.4% स्वच्छ भारत उपकर याव्यतिरिक्त ०.५ % कृषि 
कल्याण BIA (Krishi Kalyan Cess) आकारणी लागू केलेली आहे. त्यानुसार परिवहन 
विभागातंर्गत जारी होणा-या शिकाऊ/पक्क्या अनुज्ञप्ती बाबत खालील तक्त्यात दर्शविल्याप्रमाणे 


सुधारित सेवाशुल्क वसूल करण्यास मान्यता देण्यात येत आहे. 


अ. | कामाचे | मुळ पैकी १४.५% ०.५% एकूण उमेदवारां 
क्र. वर्णन । शुल्क | सेवापुरवठा | प्रमाणे सेवा । प्रमाणे कराची नीदेय 
- दारास कराची कृषि रक्‍कम एकूण 
वर्ग शुल्क | स्वच्छ भारत | कल्याण | (५-६) शुल्क 
(रुपये) । उपकरासह उप रक्‍कम 
रक्‍कम कराची (रुपये) 
रक्‍कम (३--७) 
ae २ ३ 8 4 & 9 ८ 
१ | शिकाऊ ३० | ५.४ ०.७८ 0,02 ०.८० ३१ 
अनुज्ञप्ती 
२ | पक्की २०० | ८७.३ १२.६५ ०.४३ १३.०८ २१४ 
अनुज्ञप्ती 


Des निर्णय क्रमांकः एमव्हीडी-०९१३/प्र.क्र.३२२/परि-४ 


२. उपरोक्त वसुल शुल्कामधून सेवापुरवठादारास खालील तक्त्यातील रकाना ४ प्रमाणे रक्‍कम 


अदा करुन उर्वरित रक्‍कम शासनास जमा राहील. 


अ.क्र. कामाचे वर्णन उमेदवारांनी देय | पैकी सेवापुरवठादारास वर्ग | शासनाकडे 
एकूण शुल्क | शुल्क रक्‍कम (मुळ शुल्क - | जमा रक्‍कम 
रक्‍कम (रुपये) कराची रक्‍कम कृषि (रुपये) 
कल्याण उपकरासह) 
हत २ ३ ४ 4 
| शिकाऊ अनुज्ञप्ती ३१ ५.४० 40,60 = ६.२० २४.८० 
२ पक्की अनुज्ञप्ती २१४ ८७.३०--१३.०८२१००.३८ ११३.६२ 
३. प्रत्येक अर्जदाराने शुल्क जमा केल्यानंतरची पावती जारी करताना सेवाकराची रक्‍कम 
स्वतंत्रपणे दर्शविण्यात येईल. 
४. हे आदेश भारत सरकारच्या दि.२९.०२.२०१६ रोजीच्या अधिसूचनेनुसार दिनांक 


०१.०६.२०१६ पासून लागू होतील. 


सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या ७५/.॥80व॥/85॥॥9.90४.॥ 


संकेतस्थळावर उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा संगणक सांकेतांक २०१६०५३११६२३४११६२९ 


असा आहे. हा आदेश डिजिटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने, 


तर 
Sc 2 See 2 


(३ 


Vijay 


Madhukar Lite 


Digitally signed by Vijay Madhukar Lite 
DN: c=IN, o=Government Of Maharashtra, 
ou=Desk Officer, postalCode=400032, 
st=Maharashtra, cn=Vijay Madhukar Lite 
Date: 2016.06.01 11:32:44 +05'30' 


(विजय लिटे) 


कार्यासन अधिकारी, महाराष्ट्र शासन. 


मा. राज्यपालांचे सचिव, राजभवन, मुंबई 
मा.मुख्यमंत्री,महाराष्ट्र राज्य यांचे प्रधान सचिव 
मा.मंत्री (परिवहन) यांचे खाजगी सचिव 
मा.राज्यमंत्री (परिवहन) यांचे खाजगी सचिव 
मा.मुख्य सचिव, महाराष्ट्र राज्य, यांचे स्वीय सहायक 
अपर मुख्य सचिव (परिवहन) यांचे स्वीय सहाय्यक, 
परिवहन आयुक्त, महाराष्ट्र राज्य, मुंबई. 
सर्व प्रादेशिक / उप प्रादेशिक परिवहन अधिकारी. 


पृष्ठ २ पैकी २ 


